Reg.No./NPCITY/236/2018-20 . 


................ 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक १८ ] 


बुधवार , 

सप्टेंबर १२ , २०१८ / भाद्रपद २१ , 


शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ६२.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो ,जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७८ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- ६ - नपाप्र - अका- कावि - ३६१-२०१८ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१- अ (४ ) मधील तरतुदीनुसार प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , आस्तिककुमार पाण्डेय ( भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी , अकोला या प्रगटनाद्वारे जाहीर करतो की , बार्शिटाकळी नगर 
पंचायतीच्या दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ ( गुरूवार) रोजी अकोला जिल्ह्यातील बार्शिटाकळी नगर पंचायतीच्या उपाध्यक्ष पदासाठी घेण्यात आलेल्या 
विशेष सभेत खालील अनुसूचिचे स्तंभ ( २) मध्ये दर्शविलेल्या नगर पंचायतीकरिता त्यांच्या नावासमोर स्तंभ (३) मध्ये नमूद केलेले उमेदवार हे उपाध्यक्ष 
म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर पंचायतीचे नाव 

( २ ) 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


बार्शिटाकळी 


बोबडे सौ . मनिषा भारत 


अकोला : 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ . 


आस्तिककुमार पाण्डेय ( भा.प्र.से.), 

जिल्हाधिकारी , 

अकोला . 


अ.- एक- अ-१ ( १७९ ५ ). 


( 9 ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२ , २०१८/ भाद्रपद २१ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७९ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- 6 - MCA- AK- WS - 361-2018. 


As required under Section 51 - A ( 4) of theMaharashtra Municipal Council, Nagar Panchayat and Industrial Town 
ships Act, 1965 , I Astikkumar Pandey ( IAS ), Collector, Akola hereby publish name of Vice- President of the Nagar 
Panchayat,Barshitakli for which the election have been held on 23rd August 2018 ( Thursday) as shown below Schedule 
in Col. No. ( 3) is elected for the Nagar Panchayat shown in the Col. No. (2). 


SCHEDULE 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Nagar Panchayat 

( 2 ) 


Name of the Vice -Presidentwho is elected 

( 3 ) 


1 


Barshitakli 


Bobade Sau . Manisha Bharat 


Akola : 
Dated the 10th September 2018 . 


ASTIKKUMAR PANDEY ( I.A.S.), 

Collector, 
Akola . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ. क्र . ८० . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- ६- नपाप्र- अका- कावि - ३६२-२०१८ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम २०(१) मधील तरतुदीनुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून मी , आस्तिककुमार पाण्डेय ( भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, अकोला या प्रगटनाद्वारे जाहीर करतो की , बार्शिटाकळी नगर पंचायतीच्या दिनांक 
२३ ऑगस्ट २०१८ ( गुरूवार ) रोजी अकोला जिल्ह्यातील बार्शिटाकळी नगर पंचायतीच्या नामनिर्देशित सदस्य पदासाठी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेत 
खालील अनुसूचिचे स्तंभ (२) मध्ये दर्शविलेल्या नगर पंचायतीकरिता त्यांच्या नावासमोर स्तंभ (३) मध्ये नमूद केलेले उमेदवार हे नामनिर्देशित सदस्य 
म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर पंचायतीचे नाव 

( २ ) 


निवडून आलेल्या नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


बार्शिटाकळी 


श्री . श्रावण रामदास भातखडे 


अकोला : 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ . 


आस्तिककुमार पाण्डेय ( भा.प्र.से.), 

जिल्हाधिकारी , 

अकोला . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२, २०१८/ भाद्रपद २१ , शके १९ ४० 


३ 


HTT 9-34 (37841. ) (37. fà.g.) 7. 91. PT ., 37.56.69. 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk -6 -MCA - AK -WS - 362-2018 . 


As required under Section 20 ( 1) of the Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayat and Industrial Townships 
Act, 1965 , I, Astikkumar Pandey (IAS ), Collector, Akola hereby publish name of Nominated Councillor of the Nagar 
Panchayat,Barshitakli for which the election have been held on 23rd August, 2018 (Thursday) as shown below Schedule 
in Col. No. (3 ) is elected for the Nagar Panchayat shown in the Col. No. (2 ). 


SCHEDULE 


Sr. No. 

(1) 


Name of Nagar Panchayat 

(2 ) 


Name of the Nominated Councillorwho is elected 

(3 ) 


Barshitakli 


Shravan Ramdas Bhatkhade 


Akola : 
Dated the 10th September 2018 . 


ASTIKKUMAR PANDEY (1.A.S.) , 

Collector, 
Akola . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED ATGOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


